महिला व बाल विकास विभागातील क्षेत्रीय 
आस्थापनेवरील गट-ब संवर्गातील अधिकार्‍यांचे 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर सेवापुनर्विळोकन 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.मबाआ-२०२१/प्र.क्र.०३/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ मार्च, २०२१ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का. पंधरा 
दि.१०/०६/२०१९. 
2) शासन निर्णय महिला व बाळ विकास विभाग क्र.मबाआ-२०१९/प्र.क्र.११०/का-७, 
दि.१३/०२/२०२०. 
3) आयुक्‍त,महिला व बाळ विकास SYA SA, WO यांचे पत्र क्र.मबाविआ/आस्था/गट-अ 
पदोन्नती/५०-५५ माहिती/का-१/२०२०/१८७, दि.११.०१.२०२१ 


प्रस्तावना - 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ च्या नियम १०(४ )व ६५ नुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० 
वर्षे अर्हतकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी त्यांचे सेवापुनर्विळोकन करुन त्यांना शासन सेवेतून 
मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र.१ 
येथील दि.१०.६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवापुनर्विलोकनासंबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण 
सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरुन महिला व बाल विकास विभागातील गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकारी यांच्या सेवापुनर्विळोकनाकरिता संदर्भ क्र.२ येथील दि.१३.२.२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रधान सचिव (म. व बा.वि.) यांचे अध्यक्षतेखाळी विभागीय पुनर्विळोकन समितीची स्थापना 
करण्यात आली आहे. 

महिला व बाल विकास विभागातील क्षेत्रीय आस्थापनेवरील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
(ग्रामीण)ो/अधिक्षक/निरीक्षक प्रमाणित शाळा/जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी व तत्सम पदांच्या 
गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा 30 वर्षे अर्हताकारी सेवा झालेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत विभागीय पुनर्विलोकन समितीने त्यांचे सेवापुनर्विलोकनाबाबत केलेल्या 
शिफारशीच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


महिला व बाल विकास विभागातील क्षेत्रीय आस्थापनेवरील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
(ग्रामीणो/अधिक्षक/निरीक्षक प्रमाणित शाळा/जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व तत्सम पदे या 
गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांमधील वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा झालेल्या 
सोबतच्या प्रपत्रातील अधिकारी सेवापुनर्विलोकनात पात्र पात्र ठरले असून त्यांच्या सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.०३/का-७अ 


२. सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांची सेवा ५०/५५ वर्षानंतर किंवा अर्हताकारी सेवेची 
३० वर्षे पूर्ण झालेनंतर पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०५१४४८३५५९३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


A A DN: laharash 
R VI N D R 2.5.4.20=186d0f0fdd27c79b9b3f859a90ec537946c37d5876e64ce525d082e5 
e. 


8e494c85, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBA, 


SITARAM JARANDE = ane 
(र.सि. जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.आयुक्‍त,महिला व बाळ विकास,पुणे 
२.आयुक्‍त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई 
३.मा.मंत्री,महिला व बाल विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४.मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. उप सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत) 
८. निवड नस्ती (का-७ ३), महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई. 


7S 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.०३/का-७अ 


शासन निर्णय क्रमांक मबाआ-२०२१/प्र.क्र. ०३/का-७अ, दि. ०५/०३/२०२१ सोबतचे प्रपत्र 
महिला व बाळ विकास विभागातील गट-ब संवर्गातील वयाच्या ५०/५५ वर्षानंतर किंवा अर्हताकारी 
सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झालेनंतर सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास पात्र ठरलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव 
[ee i श्री.एस.आर. धनगर 

श्रीम. आर.डी. कंकाळ 

कु.एस.एस. मांडवेकर 

श्री.आर.व्ही. बिरारी 

Gg श्री.एन.बी. कराळे 

६ | ava. अहिरराव 

श्री.आय.सी. गोयर 

श्री.व्ही.सी. म्हात्रे 

श्री.व्ही.डब्ल्यू. दुर्ग 

| do | श्री.एस.व्ही. अंकुदा 

| a0 | १ | श्री.एम.एन. दराडे 

१२  श्री.एस.एच. साळवी 

१३ | श्री.आर.बी. पाटील 

१४ | श्री.बी.बी. वारुडकर 

१५  श्री.जी.एम. Bard 

१६  श्री.पी.के. गर्ज 

qo | श्रीम. जी.जी. गिरगांवकर 

१८ | श्री.एस.टी. दुधाळकर 

१९  श्री.व्ही.डी. तरवडे 

२० | श्री.आर.एन. सांबरे 

२१ । श्री.व्ही.एन. माने 

२२  श्री.आर.जे. चव्हाण 

23. श्री.बी.एम. बंडगर 

२४  श्री.एम.बी. वासनिक 

२५ श्री.के.जे. वळवी 

२६ | श्री.आर.एल. बनसोडे 


KKKKKKKKKKKKKE 


7S 3 पैकी 3 


